राज्य क्रीडा समितीच्या मान्यतेनुसार 
जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांना प्रथम 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीवि २६२४/प्र.क्र. १०७/क्रीयुसे-१. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 29 जून, २०२४ 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग 
क्रमांकराक्रीधो-२००३/प्र.क्र. ११/क्रीयुसे-१, दि. २६.३ २००३ 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांकराक्रीधो २००३/प्र.क्र. ११/क्रीयुसे-१, दि. २६.३.२००३ (राज्य क्रीडा विकास 
समिती) 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. बैठक-२०१६/प्र.क्र.५१/क्रीयुसे-१, 
दि.२३.०६.२०१६ 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, 
दि. २३.०३.२०२२ 
राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दि. ०६/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


= 


AN 
~— 


2S 


Co 
a 
ma 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण-२००१ नुसार महाराष्ट्र स्पोर्टस्‌ इन्फास्ट्रक्वर डेवलपमेंट 


प्लॅन अंतर्गत राज्यात विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुल स्थापन करण्यासंदर्भात 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णय दि. २६.०३.२००३ अन्वये निर्णय घेण्यात आळा आहे. क्रीडा 


संकुलांसाठी संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णय, दि. २३.०३.२०२२ अन्वये यापुर्वीच्या अनुदान 


मर्यादेमध्ये सुधारणा करुन खालीलप्रमाणे अनुदान मर्यादा विहित केली आहे. 


(अ) ज्या विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही 


अथवा प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, तथापि प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु झालेले नाही, अशा क्रीडा 


संकुलांबाबत अनुदान मर्यादाः- 


अ.क्र. । क्रोडा संकुल प्रकार | सध्याची अनुदान मर्यादा (रु) | सुधारित अनुदान मर्यादा (रु.) 


तालुका क्रोडा संकुळ | १००.०० लक्ष ५००.०० लक्ष 


जिल्हा क्रीडा Apes | ८००,०० लक्ष २५००.०० लक्ष 
विभागीय क्रीडा संकुल । २४००,०० लक्ष ५०००,०० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीवि २६२४/प्र.क्र. १०७/क्रीयुसे-१ 


() ज्या विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रोडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकास / सुधारित 


अंदाजपत्रकास यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्याचे बांधकाम पुर्ण झाले आहे 


अथवा प्रगतीपथावर आहे/ अपूर्ण अवस्थेत आहे, अज्ञा क्रीडा संकुलांबाबत अनुदान मर्यादा :- 


अ.क्र. | क्रोडा संकुल प्रकार सध्याची अनुदान मर्यादा (रु, | सुधारित अनुदान मर्यादा (रु.) 
तालुका क्रीडा संकुळ | १००.०० लक्ष ३००,०० लक्ष 
जिल्हा क्रीडा संकुळ  । ८००.०० लक्ष १५००,०० लक्ष 
विभागीय क्रीडा संकुळ | २४००.०० लक्ष 3000,00 लक्ष 


२. संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय दि. २६.०३.२००३ अन्वये राज्य क्रीडा विकास समिती, 


मा. मंत्री, क्रीडा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली आहे. राज्यात तालुका, जिल्हा व विभागीय 


क्रीडा संकुले प्रादेशिक क्रीडा केंद्र उभारण्यास तांत्रिक, प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार सदर 


समितीस आहेत. राज्यातील विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकांना 


प्रशासकीय मान्यता देणे, सुधारित अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणे व त्यांना निधी मंजूरी 


यानुषंगाने राज्य क्रीडा विकास समितीची बैठक दि.६/३/२०२४ रोजी संपन्न झाली. या बैठकीचे 


संदर्भ क्र.५ येथील इतिवृत्त शासन पत्र दि.१३.०६.२०२४ अन्वये निर्गमित केले आहेत. सदर 


बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, नविन तालुका क्रीडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकांना 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे 


निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दि. ६/३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत संदर्भ क्र. ५ अन्वये 


घेतलेल्या निर्णयानुसार नविन तालुका क्रीडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकास याद्वारे प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. सदर क्रीडा संकुलांचा तपशिल व त्यांच्या अंदाजपत्रकाची रक्‍कम, 


प्रशासकीय मान्यतेची रक्‍कम परिशिष्ट "अ" मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे आहे. सदर क्रीडा संकुलांना 


निधी मंजूरी व वितरणाबाबत स्वतंत्रपणे आदेश काढण्यात येतील. 


परिशिष्ट अ 
अ.क्र. जिल्हा | नवीन तालुकाक्रोडा संकुलाचे नाव मान्यता दिलेली 
अंदाजपत्रक रक्‍कम 
ee | नांदेड । तालुका क्रोडा संकुल, माहूर रु.४९४.८५ लक्ष 
Q यवतमाळ | तालुका क्रीडा संकुल,झरीजामणी रु.४९४.८५ लक्ष 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीवि २६२४/प्र.क्र. १०७/क्रीयुसे-१ 


३ | यवतमाळ | तालुका क्रोडा संकुल, मारेगाव रु.४८९.०२ लक्ष 


पुणे तालुका HIST संकुल, जुन्नर रु.५००.०० लक्ष. 


२. सदर तालुका क्रीडा संकुलांबाबत संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णय दि. 23.03.2022 
मधीळ आदेशाचे तसेच क्रीडा संकुलांबाबत वेळोवेळी घेण्यात येणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे 
आव्यक राहील. 


३. सदर झासन निर्णय संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय, दि. २६.०३.२००३ अन्वये राज्य 
क्रीडा विकास समितीस प्र केलेल्या प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२११६३८३००७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 

DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9651a3c25d5e1f106e47059f72760ff5 20f9b00f67c3e9186 
e40ed4bd4 fb: 16, pt le=400032, 

A N A N D R AO D E R E serialNumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD3 1 BA9FBF63804F49 
9D4335774E27423E40136397, -RANSING ANANDRAO DERE 
Di 2024.06.21 16:52:37 +05'30' 

(रणसिंगडेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

४. मा.उपमुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

५. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

७. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१०. अपर मुख्य सचिव (अ.का- क्रीडा विभाग) मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक 

११. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२.मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१३. मा. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१४. संबंधित विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालयामार्फत) 

. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी / तालुका क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालयामार्फत) 

१६. निवड नस्ती क्रीसुसे-१. 


१ षु 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


